मुखेड, जि.नांदेड येथील जिल्हा व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधिश यांना "कार्यालय प्रमुख " व "आहरण 
व संवितरण अधिकारी" म्हणून घोषित करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :-डीडीओ 2023 /प्र.क्र. १८८ /का.१२ 
मादामा कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ३२ 
दिनांक :- ०६ ऑक्टोबर, २०२३. 


वाचा :- १) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र. सीआरसी २०१९/प्र.क्र.१४०/का-१२, 

दि.०७ जुले,२०२३. 

२) विधि व न्याय विभाग, शासन अधिसूचना क्र. सीआरसी २०१९/प्र.क्र.१४०(१)/का-१२, 
दि.३१.०८.२०२३. 

३) विधि व न्याय विभाग, शासन अधिसूचना क्र. सीआरसी २०१९/प्र.क्र.१४०(२)/का-१२, 
दि.३१.०८.२०२३. 

४) प्रबंधक उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे क्र.8(/0/-१२४४/२००३/१९१७/४२५९९, 

दि.०४ सप्टेंबर,२०२३ रोजीचे पत्र. 

५) जिल्हा व सत्र न्यायालय, नांदेड यांचे पत्र जा.क्र./वि.वि./७९००/२०२३, 

दि.३१.०७.२०२३ 


प्रस्तावना :- 
उपरोक्त संदर्भाधीन अ.क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये मुखेड, जि.नांदेड येथे जिल्हा व 


अतिरिक्‍त सत्र न्यायालय या जोडन्यायाळयाऐवजी जिल्हा व अतिरिक्‍त सत्र न्यायालय 
नियमित न्यायालय स्थापन करण्यास आणि या न्यायालयासाठी पद निर्मिती करण्यास मान्यता 
देण्यात आली आहे. संदर्भाधीन अ.क्र. २ व ३ येथील शासन अधिसूचनेन्वये दि. ०१.०९.२०२३ 
पासून सदर न्यायालय कार्यान्वित झाले आहे.संदर्भाधीन अ.क्र.४ व ५ येथील प्रबंधक,उच्च 


न्यायालय, मुंबई व जिल्हा व सत्र न्यायालय, नांदेड यांनी केलेल्या विनंतीच्या अनुषंगाने जिल्हा 


व अतिरिक्त सत्र न्यायाधिश, मुखेड, जि.नांदेड यांना " कार्यालय प्रमुख " तसेच, "आहरण व 
संवितरण अधिकारी " म्हणून घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

मुखेड, जि.नांदेड येथे स्थापन करण्यात आलेल्या नियमित जिल्हा व अतिरिक्त सत्र 


न्यायालय या न्यायालयासाठी जिल्हा व अतिरिक्‍त सत्र न्यायाधिश, मुखेड, जि.नांदेड यांना 
" कार्यालय प्रमुख " तसेच, " आहरण व संवितरण अधिकारी " म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. सदर आदेशा वित्तीय बाबीपुरतेच मर्यादित राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः डीडीओ 2023 /प्र.क्र. १८८ /का.१२ 


२. शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम भाग २, 
दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ सोबतच्या वित्तिय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ च्या भाग पहिला, 
उपविभाग एक मधील अ.क्र.तीन येथे नमूद नियम क्रमांक २ ,अन्वये प्रशासनिक विभागास 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन कार्यालय प्रमुख घोषित करण्यात येत 
आहे. तसेच, महाराष्ट्र कोषागार अधिनियम, १९६८ च्या नियम १५(३) मध्ये करण्यात आलेल्या 
तरतुदीच्या अनुषंगाने आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित करण्यात येत आहे. 

डे सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७४"११/.॥9॥॥१8॥७89॥[॥.9५०५.॥ या 


संकतेस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३१००६१६२११२९४१२ असा आहे. 


हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SANTOSH 
BASAVESHWAR 
MAMADAPURE 


(संतोष ममदापुरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 
प्रबंधक (निरिक्षणे-१/२), उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जिल्हा व सत्र न्यायालय, नांदेड. 
जिल्हा व अतिरिक्‍त सत्र न्यायालय, मुखेड, जि.नांदेड 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड 
उपकोषागर अधिकारी, मुखेड, जि.नांदेड 
कक्ष अधिकारी, (व्यय-५/विनियम/आ.पु.क)वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
कक्ष अधिकारी,का.२३, २४ व २५विधि व न्याय विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
का.१२ संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


